बदली 
उपअभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र. ८१/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

तारीख: २.७.२०१८ 

शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग, नागपूर अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील अधिका-यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
शि . _  श्री.चंद्ररोखर गोविंदराव | सा.बां.उपविभाग, सावनेर उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम 
सालोडकर सडक योजना, भंडारा 
२. । श्रीमती कल्पना संजय | एकात्मिकृत घटक (वे) सा.बां, उप कार्यकारी अभियंता, 
इखार नागपूर अंतर्गत | बांधकाम विभाग विप्रो, 
एकात्मिकत घटक क्र.१, | नागपूर 
नागपूर 
३. | श्रीमती अश्विनी दिळीपराव | उप कार्यकारी अभियंता,  सा.बांउप विभाग क्र.६, 
यलचटवार बांधकाम विभाग (वि.प्र, नागपूर | नागपूर 
४. । श्रीमती जया अनिल ठाकरे | सा.बां. उपविभाग, मौदा सा.बां.उप विभाग, सावनेर 
५. । श्री.त्रषिकांत वसंतराव | सा.बां.उप विभाग, लाखांदूर |। सा.बां.उप विभाग, कळमेश्वर 
राऊत 
६. । श्री.मुकुंद रामदास भट | विशेष प्रकल्प उप विभाग क्र.४, | उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम 
नागपूर सडक योजना, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एलळटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८१/सेवा-२, दिनांक २.७.२०१८ 


अ.क्र. | उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
७.  श्री.राजेंद्रकुमार Anode | जि.प.(बा) उप विभाग, काटोळ | उप अभियंता, अधीक्षक 
जैन अभियंता कार्यालय, प्रधानमंत्री 
ग्राम सडक योजना, नागपूर 
८. | श्री.रमेश पुंजारामजी शोंडे | जि.प. (बा) उपविभाग, सावनेर | जि.प. (बांधी उप विभाग, 
उमरेड 
९. | श्री.भुषण जगदीश | म.रा.र.वि. महामंडळ, शिबीर | जि.प.(बां) उप विभाग, चिमुर 
मालखंडाळे कार्यालय, नागपूर 
han . श्री. व्ही. एम. पेढे सा.बां. उप विभाग, आष्टी सा.बां.उप वि.कारंजा (घा) 
णि १. | श्री. एम. ए. ah जि.प.(बां) उपविभाग, चिमूर ।सा.बां.उप विभाग, नागभिड 
१२. | श्री.एस.बी.बांदेळवार सा बां उप विभाग, कोरची, | उप अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग 
जिल्हा-गडचिरोली कार्यालय, नागपूर 
१३. | श्री.एम.डी. होवाळकर साबां उप विभाग, एटापल्ली जागतिक बॅंक प्रकल्प उप 
विभाग क्र.१, नागपूर 
१४.  श्री.एस.जी. मुंदडा सा.बां. उप विभाग क्र १ | सा.बां. उप विभाग wy 
गडचिरोली गडचिरोली 
१५. | श्री.एस.एच.साखरवाडे । महा.पर्यटन विकास महामंडळ, | सा.बां.उप विभाग, एटापल्ली 
प्रादेशिक कार्यालय,नागपूर 
१६. | श्री.सुभाष देवकर उप कार्यकारी अभियंता, | जि.प.(बा उप विभाग, 
सा.बां.विभाग, आर्वी आटपाडी 
१७. श्री. एस. एन. देशमुख | सा.बां.उपविभाग,कारंजा (घा.) | सा.बां.उप विभाग, आष्टी 
१८. | श्री.अनिरूध्द भावे उप अभियंता, नगर परिषद, | जि.प.(बा) उप विभाग, पुसद 
गोंदिया 
१९. श्री.प्रफुल रघुनाथ केळकर । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, | जि.प.(बा) उप विभाग, सावनेर 
भंडारा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८१/सेवा-२, दिनांक २.७.२०१८ 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवऱ्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व त्यांना 
नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू 
नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच 
त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक 
३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही 
नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१२२६५९१५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Arvind Jagannath Kambl 


Arvind Jagannath ण्या 


2.5.4.20=c7 145142d7f8e597c7957f95eeba7e 1 6ac87 1e58cfc3b2 


Kamble उ य 
(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


eon Sf mM 


१०, 


११. 


शासन निर्णय क्रमांकः एलळटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८१/सेवा-२, दिनांक २.७.२०१८ 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/भंडारा/गोंदिया/गडचिरोली/यवतमाळ/सांगळली 

सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/भंडारा/गोंदिया/गडचिरोली/यवतमाळ/सांगली 

सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 
मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री (सा. 
बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


